सन 2098-2020 तात्पुरती निवडसूची 

जिल्हा लिपीक संवर्गातील स्वीय सहायक या 
पदावर वरीष्ठ स्वीय सहायक या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र: रापोसे-२२१९/प्र.क्र.9७९/पोल-१अ, 
मंत्रालय - Yoo ०३२, 
दिनांक :- २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/८अ/ 
व.स्वीय.सहा./जिल्हा/पदोन्नती /१८४/२०१८, दि. १९ ऑक्टोबर, २०२० व 
दि. २८ ऑक्टोबर, २०२०. 


“स्वीय सहायक, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गातील खालील स्वीय सहायकांची त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या ठिकाणी “वरीष्ठ स्वीय सहायक, गट-अ” या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव पदस्थापना 
णि श्री. गजानन पुर्णाजी सोनोने (खुला) । पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांचे 
कार्यालय 
२ | at. बिहारी रामचंद्र पंजाबी (खुला) पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांचे 
कार्यालय 
०२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१ ऑगस्ट, २०१९ शासन निर्मयामधील तरतुदीनुसार 


पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 
भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाच्या कार्यासन-१६ ब यांनी दि. २९ डिसेंबर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०१९-२० या वर्षाच्या पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर वरील दोन 
अधिकाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


०३. पदोन्नतीवर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन उक्त 
अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीवर पदस्थापना देण्यात यावी. 

०४. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
आव्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-२२१९/प्र.क्र.७९/पोल-१अ, 


०५. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०१०२८२३१३११११२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAILAS ARJUN ७0... 


33९04 
¢d241a604d42bb, postalCode=: ‘MAIN BUILDING, 2ND- 


GAIKWAD : मिग 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रतिलिपी :- 
१. महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. राज्यमंत्री (गृह) Glee) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. पोलीस आयुक्त, ठाणे / पुणे / नागपूर. 
८. पोलीस अधिक्षक, अकोला. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / पुणे / नागपूर / नांदेड. 


१०.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 
११.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
१२.निवडनस्ती (कार्या. पोळ-१अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


